महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे 
भविष्य निर्वाह निधी व उपदान विश्वस्त मंडळ 
यांचे लेखापरिक्षण भारताचे नियंत्रक व 


महालेखापरिक्षण यांचेकडे सोपविण्यास मंजूरी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.एसटीसी-०५१८/प्र.क्र.३२५/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :-- शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०५१८/प्र.क्र.३२५/परि-१, दि.३०.११.२०१८. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.३०.११.२०१८ अन्वये, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


महामंडळाचे भविष्य निर्वाह निधी व उपदान विश्वस्त मंडळ यांचे हिशोब तपासणी भारताचे नियंत्रक व 


महालेखापरिक्षक यांचेकडे पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता सोपविण्यास शासन मंजुरी दिली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मध्ये ओळ क्र.२ व 3 मधील “दि.०१.०४.२०१७ ते 


दि.३१.०३.२०१२” याऐवजी “दि.०१.०४.२०१७ ते दि.३१.०३.२०२२” असे वाचावे. 


३. सदर हासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  ७५/५/.॥व99॥॥॥9.90०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१२१९१७१८५३४८२९ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Digitally signed by Meghana Gaurav Shinde 
Date: 2018.12.19 17:26:45 +05'30' 
(मेघना गौरव fare) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 
३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एसटीसी-०५१८/प्र.क्र.३२५/परि-१, दिनांक : १७.१२.२०१८. 


४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

९. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
१०.नियोजन विभाग (का-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

११.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१२.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 

१३.निवडनस्ती (परिवहन-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


